नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवन गौरव पुरस्कार 
निवड समिती आणि संगीताचार्य कै. बळवंत पांडुरंग तथा 
अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी जीवन गौरव 
पुरस्कार हंगामी निवड समिती स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. रंजीपु १५२० (१३) /प्र. क्र. ११८ /सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ मार्च, २०२० 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. रंजीपु 
१५१५/प्र.क्र.१८१/सां.का.४, दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०१५ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण 
८२२०/प्र.क्र. १५/सां.का.४, दिनांक १८ जानेवारी, २०२० 
३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सांकासं/ 
७०१, दिनांक ४ मार्च, २०२० 


प्रस्तावना :- 

उपर्निर्दिष्ट क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवन गौरव 
पुरस्कार आणि संगीताचार्य कै. बळवंत पांडुरंग तथा अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी जीवन 
गौरव पुरस्कार निवड समितीची पुनर्रचना करण्यात आली होती. उपर्निदिष्ट क्र. २ अन्वये सदर 
समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे विषयांकित 
हंगामी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णयान्वये नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवन गौरव पुरस्कार आणि 
संगीताचार्य कै. बळवंत पांडुरंग तथा अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी जीवन गौरव पुरस्कार 
हंगामी निवड समितीची खालील प्रमाणे पुनर्रचना करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अ) शासकीय सदस्य 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य अध्यक्ष 
२. मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य उपाध्यक्ष 
३. सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य सदस्य 
४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय सदस्य सचिव 

ब) अशासकीय सदस्य 
१. श्री. उल्हास पवार अझासकीय सदस्य 
२. श्री. वामन केंद्रे अशासकीय सदस्य 
३. श्रीमती बकुळ पंडित अशासकीय सदस्य 
४. श्रीमती नीलाक्षी पेंढारकर अझासकीय सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः रंजीपु १५२० (93) /प्र. क्र. ११८ /सां.का.४ 


सदर समिती सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाकरिता विषयांकित पुरस्कारांच्या निवडीसाठी 
हंगामी स्वरुपात कार्यरत असेल. 


२. प्रवास व बैठक भत्ता :- 
समितीच्या अशासकीय सदस्यांना वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन निर्णयानुसार प्रवास भत्ता 
व बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी व लेखाधिकारी 
आहरण व संवितरण म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदरील खर्च हा मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (०९) कला व सांस्कृतिक संस्थांना सहाय्यक अनुदान, 
(२२०५ १५३४) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या ळेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षातील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००३१६१०३५०१३१२३ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VilasRamrao Sekine wom 


2.5.4.20=e6cc4d20348a52de465c7¢34a61591 bbe69b747ael 1457103 
0cfb9a57fc6ce6, 


Thorat sa teen 
(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 
२. मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 
३. सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
४. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
५. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
६. सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 
१०. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, नागपूर 
११. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -२ महाराष्ट्र, मुंबई 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२ महाराष्ट्र, नागपूर 
१३. अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१४. निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


